अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरलेल्या श्री. महेंद्र कृष्णा ठाकूर, 
कामाठी, वर्ग-४ यांचेकरीता अधिसंख्य 
पद निर्माण करण्यास मान्यता देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक अजप्र-२०२३/प्र.क्र.१३५/प्रशा-५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- 

१ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दिनांक २१.१२.२०१९. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दिनांक ३०.०६.२०२०. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ओ/१६-ब, 
दिनांक १४.१२.२०२२. 

४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी, कोकण विभाग,ठाणे यांचे प्रकरण .DD/TCSC/ 
Ser/Sindudurg-02/ 2020 मधील, दिनांक १४.०६.२०२३ रोजीचे आदेश. 

५) आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र.आका/आस्था ब १२१/१७३५३/२०२३/५७२७, 
दिनांक १४.०९.२०२३. 

६) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्र.शिउसं/आस्था-३/ठाकूर-अधिसंख्य 


पद/२०२४/२९०४, दिनांक २७.०३.२०२४. 
प्रस्तावना:- 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये 


दि.०६.०७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ येथील 


शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे असे अधिकारी/कर्मचारी 


सध्या ज्या पदावर कार्यरत असतील त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करून त्यांना मानवतावादी 


दृष्टिकोनातून तसेच प्रशासनाची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी, त्यांच्या सेवा ११ महिन्यांकरीता 


किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे 


आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबत निर्देश देण्यात आळे आहेत. याकरीता संदर्भ 


क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये, अधिसंख्य पद निर्माण करण्याचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः अजप्र-२०२३/प्र.क्र.१३५/प्रशा-५. 


विभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १४.१२.२०२२ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्तीचे लाभ 


देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


श्री. महेंद्र कृष्णा ठाकूर, कामाठी, वर्ग-४ यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र संदर्भ 


क्र. ५ येथील आदेशान्वये अवैध ठरविण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. १ ते ३ येथील शासन निर्णयांतीळ 


तरतुदी विचारात घेता, श्री. महेंद्र कृष्णा ठाकूर यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याकरीता 


अधिसंख्य पद निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शिक्षण निरीक्षक कार्यालय, बृहन्मुंबई, उत्तर विभाग येथे कार्यरत श्री. महेंद्र कृष्णा ठाकूर, 


कामाठी, वर्ग-४ यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले असल्यामुळे, 


त्यांचेकरीता दिनांक १४.०६.२०२३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने कामाठी, वर्ग-४ या संवर्गात १ अधिसंख्य 


पद निर्माण करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन 


दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-क मधील नमुन्यानुसार आदेश निर्गमित 


करून श्री. महेंद्र कृष्णा ठाकूर, कामाठी, वर्ग-४ यांची सेवा तातडीने अधिसंख्य पदावर वर्ग करावी व 


त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


3. सदर अधिसंख्य पदावर कार्यरत कर्मचारी श्री. महेंद्र कृष्णा ठाकूर यांना संदर्भाधीन 


दि.१४.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रथम ११ महिन्यांकरीता व प्रत्येक वेळी १ दिवसाचा 


तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता अशाप्रकारे त्यांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या 


दिनांकापर्यंत सुरु ठेवाव्यात, यामध्ये त्यांना पदोन्नती व अनुकंपा धोरणाचा लाभ मिळणार नाही. 


8, सदर अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या कार्यालयात 


कार्यरत आहेत त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्‌. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१.१२.२०१९ व दि.१४.१२.२०२२ 


रोजीच्या शासन निर्णयातील नमूद सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 


विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अजप्र-२०२३/प्र.क्र.१३५/प्रशा-५. 


६. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय, दि.२१.१२.२०१९ व 


दि.३०.०६.२०२० अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०८१३१२१०५२५०२१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SIDDHARTHA SAHEBRAO GHORPADE 
Date: 2024.08.13 12:26:10 +05'30' 


(सिद्धार्थ घोरपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई. 
३. शिक्षण निरीक्षक कार्यालय, बृहन्मुंबई, उत्तर विभाग. 
४. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 


द 
७. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १९-ब, मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्तीय सुधारणा /आपुक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/(प्रशा-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


